Ts sor 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.५५७, ५ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३३४४ Email ID : desk14gad-mh@ gov.in 
क्रमांक: प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.०२/का.१४ दिनांक : १८ जानेवारी, २०२३. 
प्रति, 
सह /उप सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
विषय- सह सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/स्वीय सहायक (लघुलेखक निवडश्रेणी) 
संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पद भरण्याबाबत - 
संदर्भ:- नियोजन विभाग (कार्यासन-१४१२) यांची दि.२७.१२.२०२२ रोजीची टिप्पणी. 
महोदय/महोदया, 


नियोजन विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र इन्स्टिट्युजान फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र (Maharashtra 


institution for Transformation-MITRA) या नव्याने स्थापन झालेल्या संस्थेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी 


यांचे कार्यालय व विकास क्षेत्राशी संबंधीत प्रशासकीय कामे तसेच अन्य प्रशासकीय विभागांशी समन्वय 


साधण्यासाठी १) प्रशासन व मनुष्यबळ २) वित्त ३) उपक्रम ४) संशोधन ५) तंत्रज्ञान या शाखा कार्यरत राहणार 


आहेत. उक्त नमूद कार्यालय व शाखांमध्ये आवश्‍यक असणारी पदे मंत्रालयीन संवर्गातून खाली नमूद केलेली 


पदे प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
बँ. | सह सचिव Po 
2 अवर सचिव ४ 
३ कक्ष अधिकारी Po 
g स्वीय सहायक (लेघुलेखक निवडश्रेणी) & 


2. त्यानुषंगाने आपल्या विभागातील उपरोक्‍त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना सदर प्रतिनियुक्‍तीबाबत अवगत करावे. 
इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी यांचे नांव त्यांचे मागील पाच वर्षांच्या गोपनीय अहवालांच्या प्रमाणित प्रतींसह, वैयक्तिक 
माहिती (Bio-data), संपूर्ण सेवा तपशील (कालावधी, विभाग, पद), ना-विभागीय चौकशीचे प्रमाणपत्र व विभागाचे ना- 
हरकत प्रमाणपत्र इ. माहिती या विभागाकडे दि.१०/०२/२०२३ पर्यंत निश्चितपणे प्राप्त होतील sen रितीने 


पाठविण्यात यावी. तसेच कोणीही अधिकारी इच्छुक नसल्यास “निरंक” असेही या विभागास कळवावे, ही विनंती. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०२३/प्र.क्र.०२/का.१४ 


3. सदर शासन पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०११९१२२५३०३२०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 


आपला, 


igitally signed by PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
P RAS H A N T ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

254, 


20=8808a7686c8d5 1 06a1feSS3bcee5455c94da9b2d26765e 


2297b06d021a026: ICode=400032, 
S H RI D H A R S H E L A R ber=CA04078B06F0081DFBD03E54745E99038667484 


1 FOFCFE82C7 12FD283E6D114, cn=PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 
)23.01.19 12:32:47 +05'30 


(प्र. श्री. होलार ) 
सोबत:-विवरणपत्र. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत- निवडनस्ती सा.प्र.वि./कार्यासन-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
eal अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | स्थायित्व प्रमाणपत्र 
५ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
६ । मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
(साक्षांकित प्रतीसह) छायाप्रती (मूळ गोपनीय 
अहवाल पाठवू नयेत.) 
७ | Fala दायित्वे सादर केली आहेत का? 
८ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
९ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते pea (तिनितवतीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
षि मागील प्रतिनियुक्‍्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ३ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
शं संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
१२ । प्रतिनियुक्‍्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 


कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


